अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या 
बदल्या व नियुक्त्या. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-१२१ ८/(१६८/२०१८)/आ (वर्ग- १) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन आदेडा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 


व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गातील 


अधिकाऱ्याच्या बदलीने नियुक्त्या / पदस्थापनेत बदल खाली दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे सध्या धारण करीत बदलीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
नाव असलेले पद 
| 9 2 3 a ee 4 
7 . _  श्री.चंद्रोखर । अधीक्षक अभियंता, अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी | बदली 
भय्याजी मडामे यांत्रिकी मंडळ, मंडळ, नांदेड अधिनियमातील 
नागपूर. कलम ४४ 
४(५) नुसार रिक्‍त 
पदी. 


२. sas यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर अन्य अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. श्री. मडामे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नागपूर या पदाचा 


अतिरिक्त कार्यभार सदर मंडळ कार्यालयांतर्गत सेवाज्येष्ठ असणाऱ्या श्री. रविंद्र निळकंठराव वानखेडे, 


कार्यकारी अभियंता, प्रमुख द्वार उभारणी पथक क्र.२, नागपूर यांच्या कडे सोपविण्यात येत आहे. 


श्री.मडामे यांनी श्री. वानखेडे यांच्याकडे कार्यभार सोपवून वरील बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 


पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 


केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 


doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.inal ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


५. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 


नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 


शासन आदेश क्रमांकःएलटीएस-१२१८/(१६८/२०१८)/आ (वर्ग-१) 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 


संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय STA परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


६. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८१०२ ५६१२५२४८३१२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sunil vo brea 
Gangaram 3420-86751 ता 
2९31 ९690564001 36, 
= Sunil Ge G ki 
Gangarkar Dove 2018 1005 1255s 1350 


(सु.गं. TRA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सर्वकार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
३. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
४. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
५. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
६. सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
८. खाजगीसचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. खाजगीसचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संबंधीत अधिकारी. 
११. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
१३. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


